क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य 
योजनेंतर्गत संस्थांना क्रीडा सुविधा 
निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य करण्याच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक: क्रीडासु-३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७ ऑक्टोबर, २०२२ 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. क्रीडासु-३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे-१, 
दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२१ 
२. शासन शुद्धिपत्रक, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. क्रीडासु-३०२०/ प्र.क्र.१६६/ क्रीयुसे-१, 
दिनांक २० सप्टेंबर, २०२१ 
३. आयुक्त,क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय,पुणे यांचे पत्र क्र.क्रीयसे/क्रीसुविधा/२०२२/ 
का९/४११७, २८ सप्टेंबर, २०२२ 


शुद्धीपत्रक - 


क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य या योजनेंतर्गत संस्थांना क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी 
आर्थिक सहाय्य करण्याच्या प्रस्तावास संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ अन्वये शासन शुद्धीपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. संदर्भ क्र. १ येथील 
शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. १ येथील तक्‍्त्यामधील अ. क्र. ५ मधील मंजूर प्रकल्प सुधारीत करण्याचा 
प्रस्ताव संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने मुळ मंजूरी दिलेल्या प्रकल्पाची मान्यता रद्द 
करून पुढीलप्रमाणे सुधारीत प्रकल्पास खालीलप्रमाणे शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. त्यानुसार संदर्भ 
क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अ.क्र.५ समोरील स्तंभ क्र. १ ते ७ येथील तपशिल वगळण्यात येत असून 
त्याऐवजी तेथे खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे. 


मूळ  । संस्थेचे नाव प्रकल्प । प्रकल्पाची शासन राज्यशास- | संस्थेचा 
आदे- अंदाजपत्रकी- | निर्णयानुसार ।न अनुदान | हिस्सा 
शातील य किंमत (रु. अपेक्षित मर्यादा (७५ | (२५%) 
अ. क्र. लाखांत) अंदाजीत खर्च | %) (रु. 
(रु. लाखांत) लाखांत) 
शिळ | 2. 3. ४. षु. ६. ७. 
५ | रामरत्न एज्युकेशन | शुटींग | रु. ९०.८० लक्ष ५०.०० ३७.५० १२.५० 
फाउंडेशन, रेंज 
इस्लामपूर 
ता. वाळवा ज़ि. 
सांगली 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः क्रीडासु-३०२०/प्र.क्र.१६६/क्रीयुसे-१ 


२. संदर्भक्र.१ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.१ मधील तक्त्यातील अ. क्र. १ ते २६ येथील स्तंभ- 
६ येथील राज्य शासनाच्या अनुदानाची एकूण रक्‍कम रु. १३७१.७५ लक्ष ऐवजी रु. १४०५.५ लक्ष अशी 
वाचण्यात यावी. तसेच संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील अन्य आदेश आहे तसेच लागू राहतील. 


3. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१०१७१८५४३६०६२१ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


3c25d5e1f106e47059172760Ff520f9b00f6 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 

RA N S | N G DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
‘ou=SCHOOL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9651a 

A N A N D R AO ८3९ (Oed4bd4fbaee6, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=41EC78BC14804BABDC24C7FD3 1 BASFBF 
63804F499D4335774E27423E40136397, cn=RANSING 

D E R E ANANDRAO DERE 
Date: 2022.10.17 19:00:58 +05'30' 

(रणसिंग डेरे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव, 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी 
सचिव, 
३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, 
७. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
८. मा.विरोधी पक्षनेता,विधानसभा / विधानपरिषद, यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
९. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सर्व मा. विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 
११. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक 
१२. आयुक्‍त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१३. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
१४. महालेखापाल (लेखा), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
१५. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर 
१६. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, सांगली 
१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सांगली 
१८. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१९. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


